शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा 
या योजनेंअतंर्गत सन २०१७-१८ मधील मंजूर 
तालुक्‍यात अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि - २०१७/प्र.क्र.१०१/भाग-१/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ मार्च, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१७/प्र.क्र.१०१/का.९, 
दि.११ डिसेंबर, २०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ.क्र. ९येथीळ सांगली जिल्हाकरिता खालील 
प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. जिल्हा ' तालुका । ग्रामपंचायतींचे कामांचे नांव मंजूर निधी 

क्र. नाव (रू. लक्ष) 

९  सांगळी आटपाडी नागेवाडी कब्रस्तान दुरुस्ती २ लक्ष 
वेजेगांव जनासाब दर्गा पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ३ लक्ष 


त्या ऐवजी उपरोक्त आदेशात सांगली जिल्हयांतीळ खालील ग्रामपंचायतींचे समोरील तालुका 
रकान्यामध्ये अंडात: बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. ' जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतींचे कामांचे नांव मंजूर निधी 

क्र. नाव (रू. लक्ष) 

९ सांगली खानापूर नागेवाडी कब्रस्तान दुरुस्ती २ लक्ष 
वेजेगांव जनासाब दर्गा पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ३ लक्ष 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८०३२८१८१४२८१४१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल - 7 आदेशानुसार — — Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
महाराष्ट्रा Or याच्या आदशानसारव नावाने . DN:c=IN,o-Government Of Maharashtra, 
? | Nn e ५ h ou=Minorities Development i, 
@ postal 400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2 )99fd0576208f4caa310d2e786020 
1ab5363a2133e0927ff26cOf01 6fdf, 
45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D 


sonavane “os 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१७/प्र.क्र.१०१/भाग-१/का.९ 


3: 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 


१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

११.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३.निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


